RNI No. MAHBIL / 2009/ 31733 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष १, अंक ५२ ] 


गुरुवार , जुलै १६, २०१५ / आषाढ २५ , शके १९ ३७ 


[ पृष्ठे ४, किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक १०६ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १६ जुलै २०१५ 

अधिसूचना 


भारताचे संविधान. 


१ . 


२ . 


क्रमांक एसआरव्ही. २०१५ / प्र.क्र . १५६ / कार्या १२.- भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३०९ खालील परंतुकान्वये प्रदान केलेल्या प्राधिकाराचा 
वापर करुन महाराष्ट्राचे राज्यपाल याद्वारे महाराष्ट्र शासकीय गट अ व गट ब ( राजपत्रित व अराजपत्रित ) पदांवर सरळसेवेने व पदोन्नतीने 
नियुक्तीसाठी महसुली विभाग वाटप नियम , २०१५ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी पुढील नियम करीत आहेत : 

या नियमांस " महाराष्ट्र शासकीय गट अ व गट ब ( राजपत्रित व अराजपत्रित) पदांवर सरळसेवेने व पदोन्नतीनेनियुक्तीसाठी महसुली 
विभाग वाटप ( सुधारणा ) नियम , २०१५ " असे म्हणावे. 

महाराष्ट्र शासकीय गट अ व गट ब ( राजपत्रित व अराजपत्रित ) पदांवर सरळसेवेने व पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसुली विभाग 
वाटप नियम , २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश " मुख्य नियम 

मुख्य नियम असा करण्यात आला आहे.) याच्या नियम २ मधील दुसऱ्या परंतुकानंतर 
खालील परंतुक समाविष्ट करण्यात येत आहे. 

परंतु आणखी असे की , या नियमांची अंमलबजावणी गट अ व गट ब ( राजपत्रित व अराजपत्रित ) पदांवरील पोलीस दलातील अधिकारी 
आणि विक्रीकर विभागातील अधिकारी यांचेकरिता हे नियम राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून १ वर्षापर्यंत स्थगित ठेवण्यात येत आहे. 
३. मुख्य नियमाच्या नियम ६ मधील ( ब) खालीलप्रमाणे सुधारित करण्यात यावाः 

( ब ) गट " अ व गट " ब पदावर पदोन्नतीने नियुक्तीकरिता निवडसूचीत समावेश असलेल्या अधिकाऱ्यांकडून नागपूर / 
अमरावती/ औरंगाबाद / नाशिक या महसुली विभागांसाठी पसंतीक्रम घेण्यात यावा. जे अधिकारी नागपूर, अमरावती , औरंगाबाद व नाशिक या 
विभागाकरिता पसंतीक्रम देतील त्यांना त्यांच्या पसंतीच्या संबंधित महसुली विभागात पदोन्नती कोट्यात त्यावेळी असलेल्या पदांच्या 
उपलब्धतेनुसार महसुली विभाग वाटप करण्यात यावे. निवडसूचीतील उर्वरित अधिकाऱ्यांना निवडसूचीतील क्रमांकानुसार , पदोन्नती 
कोट्यातील त्यावेळी रिक्त असलेली उर्वरित पदेविचारात घेऊन अनुसूचीमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे नागपूर , अमरावती, औरंगाबाद व नाशिक 


( १ ) 


भाग चार - अ - १०६-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, जुलै १६, २०१५ / आषाढ २५ , शके १९ ३७ 
या क्रमानुसार चक्राकार पद्धतीने, महसुली विभाग वाटप करण्यात यावे. या चारही महसुली विभागातील पदोन्नती कोट्याची रिक्त पदे 
भरल्यानंतर निवडसूचीतील उर्वरित अधिकाऱ्यांना कोकण विभाग व पुणे विभाग या क्रमाने विभाग वाटप करावा. 

परंतु असे की , एका निवडसूचीत समाविष्ट असलेले परंतु गोपनीय अहवालाअभावी, जातवैधता प्रमाणपत्र प्राप्त नसल्याने आणि 
विभागीय चौकशी चालू असल्याने किंवा न्यायालयीन कार्यवाही सुरु असल्याने खुल्या ठेवलेल्या प्रकरणातील अधिकारी वगळून उर्वरित 
अधिकाऱ्यांना एकाचवेळी महसुली विभाग वाटप करण्यात यावे. अशाप्रकारे वगळण्यात आलेल्या प्रकरणी अंतिम निर्णयानंतर स्वतंत्रपणे 
महसुली विभाग वाटप करण्यात यावे. " 


४ . 


मुख्य 

नियमाच्या नियम ७ मधील (i) च्या ऐवजी खालीलप्रमाणे अंतर्भाव करण्यात यावा . 
( i) विभागीय पदोन्नती समितीने ज्या तारखेस पदोन्नतीस पात्र असल्याची शिफारस केली असेल त्या तारखेस ज्या अधिकाऱ्यास सेवा 
निवृत्तीस तीन वर्ष किंवा त्यापेक्षा कमी कालावधी शिल्लक आहे. 
५. मुख्य नियमातील नियम १२ ( ब ) ( ii ) नंतर खालील परंतुकाचा समावेश करण्यात यावा. 

परंतु, पदोन्नतीनेनियुक्तीसाठी, महसुली विभागात पद रिक्त असल्यास वाटप केलेला महसुली विभाग बदलून देण्याची अधिकाऱ्याची 
विनंती विचारात घेता येईल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


डॉ . भगवान सहाय , 
शासनाचे अपर मुख्य सचिव ( सेवा). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, जुलै १६, २०१५ / आषाढ २५ , शके १ ९ ३७ 


३ 


GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 
Mantralaya , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 

Mumbai 400 032 dated the 16th July 2015 . 


NOTIFICATION 


CONSTITUTION OF INDIA . 


No. SRV . 2015 /C.R . 156 /Desk - 12. - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 
309 of the Constitution of India , the Governor of Maharashtra is hereby pleased to make the 
following rules to amend the Revenue Division Allotment for appointment by nomination and 
promotion to the posts of Group “ A ” and Group “ B ” (Gazetted and Non -Gazetted ) of the 
Government of Maharashtra Rules, 2015 , as follows, namely : 

1. These rules may be called the Revenue Division Allotment for appointment by nomination 
and promotion to the posts of Group “ A ” and Group “ B ” (Gazetted and Non -Gazetted ) of the 
Government of Maharashtra ( Amendment) Rules , 2015 . 


2. In rule 2 of the Revenue Division Allotment for appointment by nomination and 
promotion to the posts of Group “ A ” and Group “ B ” (Gazetted and Non -Gazetted ) of the 
Government of Maharashtra Rules , 2015 ( hereinafter referred to as “ the Principal Rules ”), after 
the second proviso , the following proviso shall be added , namely : 

Provided also that, application of these rules to Group “ A ” and Group “ B ” (Gazetted and 
Non -Gazetted ) officers in Police force and Sales Tax Department shall be kept in abeyance for a 
period of one year from the date of publication of these rules in the Maharashtra Government 
Gazette .” . 


3. In rule 6 of the Principal Rules, for clause (6 ) , the following clause shall be substituted , 
namely : 


“ (6 ) For appointment to the posts in Group “ A ” and Group “ B ” by promotion , choices 
should be obtained from the officers included in the select lists for promotions for Nagpur , 
Amravati, Aurangabad and Nashik Revenue Divisions . The officers who give choices for 
Nagpur, Amravati, Aurangabad and Nashik Revenue Divisions, shall be allotted the 
respectiveRevenue Divisions as per their choices , depending upon availability of vacancies 
in the promotion quota existing at that time in those Revenue Divisions. For the remaining 
officers , in the select lists , Revenue Divisions as mentioned in the Schedule shall be allotted 
by rotation as per their serial numbers in the select lists , by taking into consideration 
remaining vacancies in the promotion quota existing at that time, in the sequential order of 
Nagpur , Amravati, Aurangabad and Nashik Revenue Divisions . After all the vacant posts in 
promotion quota in the above four Revenue Divisions are filled up , Konkan Division and 
Pune Division shall be allotted alternately to the remaining candidates in the select lists. 

For appointments to the posts by promotion , the Revenue Divisions shall be allotted to 
all officers in a select list at the same time except in cases which are kept open due to non 
availability of confidential reports, non - availability of caste validity certificates and in which 
departmental enquiries are in progress or where the subject matter is sub - judice . In case of 
the latter , such allotment of Revenue Divisions shall be made separately after final decisions 
on them .” 

4 . In rule 7 of the Principal Rules , for clause (a ), the following clause shall be substituted , 
namely : 

" (a ) An officer who is due for retirement in less than three years from the date on which he 
is found fit for promotion as per recommendation of the Departmental Promotion Committee.”. 


92 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, जुलै १६, २०१५ / आषाढ २५ , शके १९ ३७ 


5 . In rule 12 of the PrincipalRules , in clause (b ), after sub - clause (ii), the following proviso 
shall be inserted , namely : 

“ Provided that, for appointment by promotion if vacant post is available in a revenue 
division , request of an officer for change of allotment to that Revenue Division may be 
considered .” . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


DR . BHAGWAN SAHAI, 


Additional Chief Secretary ( Services) to 

Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


क्रमांक एसआरव्ही २०१५ / प्र.क्र . १५६/ कार्या.१२ 


सामान्य प्रशासन विभाग , 


मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , 


दि . १६.०७.२०१५ 


१. राज्यपालांचे सचिव , राजभवन, मलबार हिल, मुंबई , 


२. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव , 


३ . 


सर्व मंत्री/ राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव , 


6 . 


मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद /विधानसभा,विधानभवन , मुंबई , 


५. सर्व मा . संसद सदस्य / विधानमंडळ सदस्य , महाराष्ट्र राज्य , 


६ . 


मा.मुख्य सचिव , 


७. सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव , 


८. सर्व मंत्रालयीन विभाग, 


९. * प्रबंधक , मूळ शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई , 


१०. * प्रबंधक, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई, 


११. * प्रबंधक, लोकायुक्त आणि उप लोकायुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई, 


१२. * सचिव , महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई , 


१३. * प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानसभा), मुंबई, 


१४. * प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानपरिषद ), मंबई, 


१५. * सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, नवीन प्रशासकीय भवन , मुंबई , 


१६. * महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ ( लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र , मुंबई , 


१७. * महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ ( लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र ,मुंबई, 


१८. * महालेखापाल, महाराष्ट्र -२ ( लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, नागपूर, 


१९. * महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ ( लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर , 


. 


२०. * सचिव , राज्य मुख्य माहिती आयुक्त यांचे कार्यालय , नवीन प्रशासन भवन , मुंबई, 


२१. * प्रबंधक , राज्य मानवी हक्क आयोग , मुंबई ४०० ००१ , 
२२. महासंचालक , माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई (२ प्रती प्रसिद्धीकरिता), 


२३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई , 


२४. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई, 


२५. सर्व विभागीय आयुक्त , 


२६. सर्व जिल्हाधिकारी , 


२७. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी , 


२८ . 


सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी , 


२ ९ . 


सर्व मंत्रालयीन विभागांच्या नियंत्रणाखालील सर्वविभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुख , 


३० . 


सामान्य प्रशासन विभाग / का . ३९ ( महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्धीकरिता), 


३१. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय , ग्रंथालय , सहावा मजला, विधान भवन , मुंबई ४०० ०३२ ( १० प्रती) , 


. 


३२. बहुजन समाज पार्टी, प्रदेश सचिव, महाराष्ट्र राज्य, बी.एस.पी. भवन , प्लॉट नं . ८३- अ , कलेक्टर कॉलनी, चेंबूर , मुंबई ७४ ( ५ प्रती), 


- 


३३ . 


भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ. बॅरॅक नं .१ योगक्षेम समोर , वसंतराव भागवत चौक , नरीमन पाँईंट , मुंबई २० ( ५ 


. 


प्रती ), 


३४ . भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, ३१४ , राजभुवन , एस. व्ही.पटेल रोड , मुंबई ४ ( ५ प्रती), 
३५. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल , ग्लोब मिल पॅलेस, वरळी, मुंबई १३ ( ५ प्रती) , 


. 


३६ . 


इंडियन नॅशनल काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस ( आय ) समिती, टिळक भवन, काकासाहेब गाडगीळ मार्ग, दादर, मुंबई २५ ( ५ प्रती) , 


३७. नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी भवन, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, नरीमन पाँईंट , मुंबई २१ ( ५ प्रती), 


३८. शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक , दादर , मुंबई २८ ( ५ प्रती), 


३ ९. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना , कृष्णाकुंज, एम.बी.राऊत रोड, शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई २८ ( ५ प्रती) , 


. 


४० . 


सामान्य प्रशासन विभागातील सर्व कार्यासने , 


४१. निवड नस्ती 


( * पत्राने ) 


राजेंद्र सुर्वे, 


शासनाचे सह सचिव . 


No. SRV . 2015 / C.R.- 156 /Desk - 12 


General Administration Department 


Mantralaya , Mumbai 400 032 , 


Dated the 16th July 2015 


1 . 


The Secretary to the Governor , Raj Bhavan , Malbar Hill, Mumbai, 


2 . 


The Principal Secretary to the ChiefMinister , 


3 . 


The Private Secretary to all Ministers /State Ministers , 


4 . 


Hon ble Opposition Leader , Legislative Council of the State of Maharashtra/ Legislative Assembly of the 


State of Maharashtra , 


5 . 


All Hon ble Members of the Parliament/Members of the Legislative Council of the State ofMaharashtra / 


Members of the Legislative Assembly of the State of Maharashtra , 


6 . 


The Chief Secretary , 


7 . 


All Additional Chief Secretaries/ Principal Secretaries/ Secretaries of Mantralaya Departments , 


8 . 


All Mantralaya Departments , 


9 . 


* The Registrar ,High Court (Original Side ), Mumbai, 


10 . 


* The Registrar, High Court (Appellate Side),Mumbai, 


11 . 


* The Registrar, Office of the Loka Ayukta and Upa- Loka Ayukta , Mumbai, 


12 . 


* The Secretary , Maharashtra Public Service Commission ,Mumbai , 


13 . 


* The Principal Secretary , Secretariat of Maharashtra Legislature (Assembly ), Mumbai, 


14 . 


* The Principal Secretary , Secretariat ofMaharashtra Legislature (Council), Mumbai, 


15 . 


* The Secretary , State Election Commission , New Administrative Building ,Mumbai, 


16 . 


* The Accountant General, Maharashtra - 1 ( Account and Entitlement),Maharashtra ,Mumbai, 


17 . 


* The Accountant General,Maharashtra - 1 (Audit ), Maharashtra , Mumbai, 


18 . 


* The Accountant General,Maharashtra - 2 (Account and Entitlement), Maharashtra, Nagpur, 


19 . 


* The AccountantGeneral,Maharashtra - 2 (Audit), Maharashtra , Nagpur, 


20 . 


* The Secretary , Office of the Chief Information Commissioner of the State, New Administrative Building ., 


Mumbai, 


21 . 


* The Registrar , State Human Rights Commission , Mumbai 400 001, 


22 . 


The Director General of Information and Public Relations, Mumbai, (2 copies for publicity ) 


23 . 


Pay and accounts Officer,Mumbai, 


24 . 


Resident Audit Officer , Mumbai, 


25 . 


All Divisional Commissioners, 


26 . 


All Collectors , 


27 . 


All Chief Executive Officers of Zilla Parishads , 


28 . 


All District Treasury Officers , 


29 . 


All Heads of Departments and Heads of Offices under the All Departments ofMantralaya , 


30 . 


General Administration Department/Desk 39 (For publishing on website ), 


31 . 


The Librarian , Secretariat ofMaharashtra Legislature , Library , 6th Floor , Vidhan Bhavan , 


Mumbai 400 032 ( 10 copies), 


32 . 


Bahujan Samaj Party , State Secretary ,Maharashtra State, B.S.P. Bhavan , Plot No. 83 -A , 


Collector Collony, Chembur, Mumbai 74 (5 copies), 


33 . 


Bhartiya Janata Party , Maharashtra State , C.D.O. Barrack No. 1, Opposite Yogaksham , 


Vasantrao Bhagwat Chowk , Nariman Point, Mumbai 20 (5 copies ), 


34 . 


Bhartiya Communist Party , Maharashtra Committee , 314 , Rajbhavan , S.V. Patel Road , 


Mumbai 4 , (5 copies ), 


35 . 


Bhartiya Communist Party (Marxvadi), Maharashtra Committee, Janshakti Hall, 


Globe Mills Palace , Worli , Mumbai 13 , (5 copies ), 


36 . 


Indian National Congress, Maharashtra State Congress (1) Committee , Tilak Bhavan , Kakasaheb 


Gadgil Road , Dadar, Mumbai 25 (5 copies ), 


37 . 


Nationalist Congress Party , RashtravadiBhavan , Free Press Journal Road, Nariman Point , 


Mumbai 21 (5 copies ), 


38 . 


Shivsena, Shivsena Bhavan , Gadkari Chowk , Dadar , Mumbai 28 (5 copies ) , 


39 . 


Maharashtra Navnirman Sena , Krishnakunj,M.B.Raut Road , Shivaji Park , Dadar , Mumbai 28 (5 copies ), 


40 . 


All Desks of General Administration Department, 


41 . 


Select File . 


* By Letter ) 


RAJENDRA SURVE , 


Joint Secretary to Government. 


